मे. पवनहंस लि., मुंबई यांच्याकडून भाडे 
तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरच्या 
भाड्याची रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विशा १ ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - १२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय समक्रमांक दि. २३ जानेवारी, २०२३. 
२. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२१- 
आअ/१९५/ हेलिकॉप्टर/५१/२०१६-१९, दि. २८/०७/२०२३. 
३. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२१- 
आअ/१९५/ हेलिकॉप्टर/५१/२०१६-१९, दि. २५/०८/२०२३. 
प्रस्तावना :- 


नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती व 
जवानांची ने-आण करणे, त्यांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य तसेच खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची 
पाहणी करणे इत्यादी कामांकरिता मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून हेलीकॉप्टर भाडेतत्त्वावर 
घेण्याबाबत करार करण्यात आला आहे. सदर हेलीकॉप्टरची माहे जुले - २०२३, ते नोव्हेंबर-२०२३ ची 
देयके पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत पोळीस अधीक्षक, गडचिरोली यांना 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून 
भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलिकॉप्टरचे माहे जुले - २०२३, ते ऑक्टोबर - २०२३ पर्यंतचे Fixed 
Monthly Charges, Flying Hours आणि ATF Charges ची रक्‍कम रु. ६, ६६, ६६, ३७४/- व माहे 
नोव्हेंबर-२०२३ चे देयक तसेच, माहे डिसेंबर, २०२२ ते नोव्हेंबर,२०२३ या कालावधीमधीळ अतिरिक्‍त 
कमी/जास्त hourly charges अशी एकूण रक्‍कम रु.१,९०,०४,४६८/- अशा एकूण 
रु.८,५६,७०,८४२/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी छप्पन्न लाख सत्तर हजार Bloat बेचाळीस फक्त) एवढी 
रक्‍कम अदा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी दि. 39/3/2028 पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई/पोळीस अधीक्षक, गडचिरोली यांची राहील. यासाठीचा खर्च मागणी क्र. बी-१, २०५५ 
पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१ जिल्हा पोलीस दल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विश्ा १ ब, 


3: 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१२१ ८४५१२३०४२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH SHALIGRAM 6001. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


RAJESH eon 
2.5.4.20=c549410b225 1df8c92783a2da1 7afcacbe7f8fe3za4fds 


8f156fea84433871f11, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=0ED8916DB8E68105B4125438A1606D0F 12978 
S H A [_ | G R A M G OV | L EECBOC9464E868A33D64327201B, cn=RAJESH SHALIGRAM 

GOVIL 

Date: 2024.02.12 18:53:49 +05'30' 


(राजेश गोविल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
3) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 
४) पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
७ जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

८) पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

qo) वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

११) कार्यासन अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती (विशा-१ ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


